समग्र शिक्षा या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत शिक्षक 
शिक्षण या योजनेसाठी सन २०२१-२०२२ या 
आर्थिक वर्षातील अनुसूचित जमाती उपयोजना 
(TSP) लेखाशीर्षांतर्गत केंद्र शासनाचा हिस्सा व 
त्यास अनुसरुन राज्य शासनाचा समरूप हिस्सा 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२१/प्र.क्र.३९/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०3२. 
दिनांक :- १७ जून, २०२१ 


वाचा - 
१) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ. क्र.७-४/२०२१- आय एस -१२ 
(एसटी) दिनांक १४ मे, २०२१ 
२) वित्त विभाग झासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१ 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, 
दि. १५ जून २०२१ 


प्रस्तावना - 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसुचित जमाती घटकासाठी (5972)मागणी क्र. टी-५ मधील 
मुख्य लेखाशीर्ष २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण खालील समग्र शिक्षा अभियान या योजनेच्या क्रेंद्र हिस्सा 
व समरुप राज्य हिस्सा यासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात एकुण रु. १००.२३ लाख (अक्षरी एक 
कोटी तेवीस हजार tad ) इतका निधी आदिवासी विकास विभागाने दि. १५ जून २०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये वितरित व खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे.सदर निधी क्षेत्रीय कार्यालयास उपलब्ध 
करून खर्चास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 

सन २०२१-२२ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून केंद्र हिस्स्यापोटी एकुण रु. ६०.१४ लक्ष 
व राज्य हिस्स्यापोटी रु.४०.०९ लक्ष अशी एकुण १००.२३ लक्ष इतकी रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरित 
करण्यास व खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२१/प्र.क्र.३९/प्रशिक्षण 


(रु. लाखात) 
योजनेचे लेखाशीर्ष बाब सन २०२१-२२ Oran. नि. 
नाव केंद्र/राज्य हिस्सा मधील अन्वये वितरित 

अर्थसंकल्पीय निधी 
तरतूद 
समग्र २२०२ आय ६४८ ०१, वेतन ३००.०० ६०.१४ 
शिक्षा केंद्र हिस्सा 
अभियान (६०%) 
(शिक्षक २२०२ आय ६५७ ०१, वेतन २००.०० ४०.०९ 
शिक्षण) राज्य हिस्सा 
(४०%) 
एकुण ५००.०० 400,23 


२. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर खर्च वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधी 
मर्यादेत व वित्त विभागाच्या ६ एप्रिल २०२१ च्या शासन परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


४. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर वितरीत निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदर रक्कमा संचालक, समग्र शिक्षा 
अभियान, मुंबई यांनी समग्र शिक्षा योजनेच्या खात्यात जमा करून मागणीनुसार संचालक, राज्य 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांना उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 


५. हा शासन निर्ण आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीयुडी- 
२०२०/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, दि. १५ जून २०२१ नुसार दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२१/प्र.क्र.३९/प्रशिक्षण 


&. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१७१५०८२८५१२१ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc WwW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
RAJENDRA 1111000100 गाती 

EDUCATION & SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, 

st= 
S H A N KARRAO 2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce6. 

3fa70c45cf755d9373, 

serial INumber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f0584 
P AWA R 11807fb1031¢17dd155677, RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 

Date: 2021.06.17 15:21:23 +05'30' 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय विभाग), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र शासन, पुणे 


७. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, चर्नीरोड, मुंबई 


. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


९. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे 


१५ 


ae 


१७ 


. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे 

. संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (१/२), मुंबई/नागपूर 
. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१४. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 


. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 
१६. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 


१८ अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१९. 


निवडनस्ती (प्रशिक्षण) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


